महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, 2023. 


सन २०२३-२०२४ चे अनुदान वितरण 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार भवन, 
मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: ३० मार्च, २०२४ 


संदर्भ : - 
q 
2 
३ 
8 
षु 
& 


— 


शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक १० एप्रिल, २०२३ 

वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२.०४.२०२३ 
आदिवासी विकास विभाग, शा.नि. क्र. बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०४/का.६, दि. १२.०४.२०२३ 
शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक १९ एप्रिल, २०२३ 

शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक २५ एप्रिल, २०२३ 

शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक २७ एप्रिल, २०२३ 

७) आदिवासी विकास विभाग, शा.नि. क्र. बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०४/का.६, दि. १८.०५.२०२३ 
८) शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक २२ मे, २०२३ 

९) शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक २३ मे, २०२३ 

१०)शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक ३१ मे, २०२३ 

११)शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०८ जून, २०२३ 
१२)शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक १६ जून, २०२३ 
१३)शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक २८ जून, २०२३ 
१४)आदिवासी विकास विभाग, शा.नि. क्र. बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०४/का.६, दि. ३०.०६.२०२३ 
१५)शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक ३० जून, २०२३ 
१६)शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०३ जुलै, २०२३ 

१७) शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक १२ जुलै, २०२३ 
१८)शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक १४ जुलै, २०२३ 

१९) शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक Qo जुले, २०२३ 
२०)शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक २७ जुले, २०२३ 

२१वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांकः पूरक-२०२३/प्र.क्र.६२/अर्थ-३, दि. २८.०७.२०२३ 
२२)शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक ३१ जुले, २०२३ 
२३)आदिवासी विकास विभाग, शा.नि. क्र. बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०४/का.६, दि. ०८.०८.२०२३ 
२४) TR निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक १० ऑगस्ट, 2023 

24) शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक १८ ऑगस्ट, २०२३ 

२६) शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०२३ 

२७ आदिवासी विकास विभाग, झा.नि. क्र. बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०४/का.६, दि. ३०.०८.२०२३ 
२८)शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०४ सप्टेंबर, २०२३ 


पृष्ठ ९ पैकी १ 


waa wo GS Ss *-> «> «> 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प 
२९) शासन निर्णय क्र. पुनर्वि-२८२३/प्र.क्र.१०२/अर्थसंकल्प, दिनांक ०५ सप्टेंबर, २०२३ 
३०)शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०५ सप्टेंबर, २०२३ 
39) शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक १२ सप्टेंबर, २०२३ 
३२)शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक १५ सप्टेंबर, २०२३ 
३३)शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक १८ सप्टेंबर, २०२३ 
३४) शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक २१ सप्टेंबर, 2023 
34) शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२३ 
३६)शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०४ ऑक्टोबर, २०२३ 
३७)शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, feria of ऑक्टोबर, २०२३ 
३८)शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक १२ ऑक्टोबर, २०२३ 
३९) शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक १३ ऑक्टोबर, २०२३ 
YO) शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक २० ऑक्टोबर, २०२३ 
४१) शासन निर्णय क्र. पुनर्वि-२८२३/प्र.क्र.१०२/अर्थसंकल्प, दिनांक १८ ऑक्टोबर, 2023 
४२) शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक २३ ऑक्टोबर, २०२३ 
४३) शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक ३० ऑक्टोबर, २०२३ 
४४) शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक 09 नोव्हेंबर, २०२३ 
४५) शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०२ नोव्हेंबर, २०२३ 
४६)आदिवासी विकास विभाग, शा.नि. क्र. बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०४/का.६, दि. ०२.११.२०२३ 
४७) शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०३ नोव्हेंबर, २०२३ 
४८)झासन निर्णय क्र. पुनर्वि-२८२३/प्र.क्र.१०२/अर्थसंकल्प, दिनांक of नोव्हेंबर, 2023 
४९) शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०६ नोव्हेंबर, २०२३ 
५०)शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०८ नोव्हेंबर, २०२३ 
५१) शासन निर्णय क्र. पुनर्वि-२८२३/प्र.क्र.१२९/अर्थसंकल्प, दिनांक १० नोव्हेंबर, २०२३ 
५२) शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक १० नोव्हेंबर, २०२३ 
५३)शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक १६ नोव्हेंबर, २०२३ 
५४) शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक २१ नोव्हेंबर, २०२३ 
५५)शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक २३ नोव्हेंबर, २०२३ 
५६)शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०२३ 
५७) शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक oy डिसेंबर, २०२३ 
५८)वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. ०८.१२.२०२३ 
५९)शासन निर्णय क्र. पुनर्वि-२८२३/प्र.क्र.१३८/अर्थसंकल्प, दिनांक १५ डिसेंबर, २०२३ 
६०) शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक १५ डिसेंबर, २०२३ 
६१) शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक १८ डिसेंबर, २०२३ 
६२) शासन निर्णय क्र. पुनर्वि-२८२३/प्र.क्र.१०२/अर्थसंकल्प, दिनांक १४ डिसेंबर, 2023 
६३) शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक १९ डिसेंबर, २०२३ 
६४)वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांकः पूरक-२०२३/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, दि. १९.१२.२०२३ 
६५) शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०१ जानेवारी, २०२४ 
६६) शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०२ जानेवारी, २०२४ 

पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प 

६७) शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०३ जानेवारी, २०२४ 
६८)शासन निर्णय क्र. पुनर्वि-२८२३/प्र.क्र.१०२/अर्थसंकल्प, दिनांक ०५ जानेवारी, २०२४ 
६९) शासन निर्णय क्र. पुनर्वि-२८२३/प्र.क्र.१०२/अर्थसंकल्प, दिनांक ०९ जानेवारी, २०२४ 
७०) शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०९ जानेवारी, २०२४ 
७१) शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक १२ जानेवारी, २०२४ 
७२) शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक १६ जानेवारी, २०२४ 
७३) झासन निर्णय क्र. पुनर्वि-२८२३/प्र.क्र.१०२/अर्थसंकल्प, दिनांक १७ जानेवारी, २०२४ 
७४) शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक १८ जानेवारी, २०२४ 
७५)शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक २४ जानेवारी, २०२४ 
७६) शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक २५ जानेवारी, २०२४ 
७७)शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक २९ जानेवारी, २०२४ 
७८)शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक ३० जानेवारी, २०२४ 
७९) शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक ३१ जानेवारी, २०२४ 
८०)वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. ०५.०२.२०२४ 
८१)शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०५ फेब्रुवारी, २०२४ 
८२)शासन निर्णय क्र. पुनर्वि-२८२३/प्र.क्र.१०२/अर्थसंकल्प, दिनांक २३ जानेवारी, २०२४ 
८३)शासन निर्णय क्र. पुनर्वि-२८२३/प्र.क्र.१०२/अर्थसंकल्प, दिनांक ०१ फेब्रुवारी, २०२४ 
८४)शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प (१), दिनांक of फेब्रुवारी, २०२४ 
८५)आदिवासी विकास विभाग, शा.नि. क्र. बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०४/का.६, दि. ०७.०२.२०२४ 
८६)शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०८ फेब्रुवारी, २०२४ 
८७)शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०२४ 
८८) शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक १३ फेब्रुवारी, २०२४ 
८९)शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०२४ 
९०)शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प (9), दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०२४ 
९१)शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०२४ 
९२)शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प (१), दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०२४ 
९३)शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०२४ 

९४) शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०२४ 

९५) झासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२४ 
९६) शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०१ मार्च, २०२४ 
९७)वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. ०४.०३.२०२४ 
९८)झासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०५ मार्च, २०२४ 
९९)शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०६ मार्च, २०२४ 

१००) शासन निर्णय क्र. पुनर्वि-२८२३/प्र.क्र.१०२/अर्थसंकल्प, दिनांक ०७ मार्च, २०२४ 
१०१) झासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०७ मार्च, २०२४ 

१०२) शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक ११ मार्च, २०२४ 

१०३) झासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक १२ मार्च, २०२४ 

१०४) झासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक १३ मार्च, २०२४ 

पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प 
१०५) शासन निर्णय क्र. पुनर्वि-२८२२३/प्र.क्र.१०२/अर्थसंकल्प, दिनांक १२ मार्च, २०२४ 
१०६) शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प (9), दिनांक १३ मार्च, २०२४ 
१०७) शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक १४ मार्च, २०२४ 
१०८) झासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक १५ मार्च, २०२४ 
१०९) शासन निर्णय क्र. पुनर्वि-२८२३/प्र.क्र.१०२/अर्थसंकल्प, दिनांक १२ मार्च, २०२४ 
११०) झासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प (१, दिनांक १५ मार्च, २०२४ 
१११) शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प (२), दिनांक १५ मार्च, २०२४ 
११२) शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक १६ मार्च, २०२४ 
११३) झासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक १९ मार्च, २०२४ 
११४) शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक २० मार्च, २०२४ 
११५) शासन निर्णय क्र. पुनर्वि-२८२३/प्र.क्र.१०२/अर्थसंकल्प, दिनांक २१ मार्च, २०२४ 
११६) शासन निर्णय क्र. पुनर्वि-२८२४/प्र.क्र.४२/अर्थसंकल्प, दिनांक २१ मार्च, २०२४ 
११७) शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक २२ मार्च, २०२४ 
११८) शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक २६ मार्च, २०२४ 
११९) शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प (१), दिनांक २६ मार्च, २०२४ 
१२०) झासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक २७ मार्च, २०२४ 
१२१) शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक २८ मार्च, २०२४ 
१२२) शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प (9), दिनांक २८ मार्च, २०२४ 
१२३) शासन निर्णय क्र. अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प, दिनांक २९ मार्च, २०२४ 
१२४) झासन निर्णय क्र. पूरक-२०२४/प्र.क्र.१२/प्रशिक्षण, दिनांक ३० मार्च, २०२४ 
924) झासन निर्णय क्र. पुमाप्र-२०२३/प्र.क्र.२१९/क्रीयुसे-३, दिनांक ३० मार्च, २०२४ 
१२६) शासन निर्णय क्र. पुमाप्र-३४२३/प्र.क्र.१५५/क्रीयुसे-१, दिनांक ३० मार्च, २०२४ 
१२७) शासन निर्णय क्र. पुमाप्र-३४२३/प्र.क्र.१५९/क्रीयुसे-१, दिनांक ३० मार्च, २०२४ 
१२८) शासन निर्णय क्र. पुनर्वि-२८२३/प्र.क्र.१०२/अर्थसंकल्प, दिनांक २९ मार्च, २०२४ 
१२९) शासन निर्णय क्र. अभानासे-१४२४/प्र.क्र.०७ (भाग-२)/क्रीयुसे-२, दिनांक ३० मार्च, २०२४ 
१३०) झासन निर्णय क्र. क्रीडासु-१४२४/प्र.क्र.१९/क्रीयुसे-१, दिनांक १४ मार्च, २०२४ 


प्रस्तावना - 

वित्त विभागाकडून अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) प्राप्त झालेल्या अनुदानाचा 
निधी नियंत्रक अधिकारी ( आयुक्त - क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व सह सचिव / उप 
सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ) यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षातील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागासाठी अर्थसंकल्पित 
झालेला व वित्त विभागाकडून BEAMS प्रणालीवर प्राप्त झालेला निधी पुढीलप्रमाणे नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांच्या अधिनस्त ठेवण्यासाठी मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प 


(रुपये हजारात) 
अ.क्र. | sere jj. | नियंत्रकअधिकारी | वितरीत अनुदान 
मागणी क्रमांक ई - २, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६ 
क्षक व इतर सेवा यग सह सचिव / उप सचिव 
शिक्षक व इतर सेवा, (co) (००) (09) समग्र शिक्षा a 
शि णा शि शालेय शिक्षण व क्रीडा १५९८१६ 
अभियान (सर्वसा! ज्य हिस्सा ४०%) भाग, मंत्रालय, मुंबई 
विभाग, , मुंबई 
(22021§ 92) 
2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६ | सह सचिव / उप सचिव 
२ | शिक्षक व इतर सेवा, (cc) (०२) समग्र शिक्षा अभियान | शाळेय शिक्षण व क्रीडा २३९७२५ 
(सर्वसाधारण) (केंद्र हिस्सा ६०%) (22021§29) विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
मागणी क्रमांक ई -३, २२०४ क्रीडा व युवक सेवा 
२२०४, HIST व युवक सेवा, १०२, विद्यार्थ्यासाठी युवक या 
कल्याण कार्यक्रम (०१) विद्यार्थ्यांसाठी युवक कल्याण क्रीडा व युवक सेवा) 
ह कता oa (क्रीडा व युवक सेवा) ६७३९.६८ 
कार्यक्रम (०१) (०१) राष्ट्रीय छात्र सेना (दत्तमत) SERIE 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(२२०४००१६) 
2208, क्रोडा व युवक सेवा, १०४, क्रोडा व खेळ (१०) आयुक्‍त 
४  । क्रीडा प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना (१०) (०२) क्रीडा | (क्रीडा व युवक सेवा) ९०००० 
प्रशिक्षण केंद्रांची आस्थापना (२२०४१७९२) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२२०४, क्रोडा व युवक सेवा, १०४, क्रोडा व खेळ (१६) आयुक्त 
५ | क्रीडा संकुल (१६) (०२) क्रीडा संकुलांची स्थापना | (क्रीडा व युवक सेवा) ३३०१७३ 
(दत्तमत) (२२०४१८२७) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२२०४, क्रोडा व युवक सेवा, १०४, क्रोडा व खेळ (०६) आयुक्त 
६ | अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा (०६) (०२) अखिल | (क्रीडा व युवक सेवा) १५४.०२५ 
भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत सहभाग (२२०४१९८१) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
2208, क्रोडा व युवक सेवा, १०४, HIST व खेळ (४० आयुक्त 
७ । क्रीडा सुविधा (४० (09) क्रीडा-सुविधा निर्माण | (क्रीडा व युवक सेवा) ६४३५० 
करण्यासाठी सहाय्य (२२०४५७०६) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. सन 2023-2028 या आर्थिक वर्षात वित्त विभागाने बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला 


उपरोक्त निधी / अनुदान खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून वितरीत करण्यात येत आहे :- 


१) वित्त विभागाने शासकीय कर्मचाऱ्यांना अग्रिम मंजूर करण्यास्तव वेळोवेळी निर्गमित केलेले 


शासन निर्णय / शासन परिपत्रक यामधील विहित सूचना / अटी तसेच मुंबई वित्तीय अधिनियम, १९५९ 
मधील परिशिष्ट-२६ मधील तरतूदी विचारात घेवून, संबंधितांना अनुज्ञेय असणाऱ्या किमान रक्कमेच्या 
मर्यादेतच घरबांधणी अग्रिम वितरीत करण्यात यावा. यात कोणतीही कसूर होणार नाही याची दक्षता 


संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. 


२) दिनांक ०१.०५.२००१ रोजी किंवा त्यानंतर दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असणाऱ्या अर्जदारास 
(दुसर्‍या वेळेस जुळया अपत्यांचा अपवाद वगळता) या अग्निमाचा लाभ घेता येणार नाही. 


येणार नाही. तसेच इतर लेखाशिर्षाकडे वळती करता येणार नाही. 


३) ज्या उद्देशासाठी निधी / अनुदान मंजूर आहे त्या व्यतिरिक्त इतर उद्देशासाठी खर्च करता 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प 
दरमहा शासनास १० तारखेपर्यंत सादर करावा. 

५) अनुदान वितरीत करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या 
नियमांचे पालन करावे. तसेच वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३/विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 
१९७८, भाग-१, उपविभाग एक मधील अटी व शर्तीचे पालन करुन सक्षम प्राधिकाऱ्यांची मान्यता घेवून 
अनुदान अदा करावे. 

६) पदनिर्मितीच्या अनुषंगाने वेतनावरील निधी वाटपाच्या संदर्भात आवश्‍यक तेथे उच्चस्तरीय 
सचिव समिती / मंत्रीमंडळ यांची मान्यता तसेच वित्त विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने 
कार्यवाही झाल्याची खात्री करावी. 

७) खाजगी स्वंयसेवी संस्थांना अनुदान उपलब्ध करुन देताना वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 
१९७८, भाग-१, उपविभाग एक मधील अनुक्रमांक २७, नियम १४९ प्रमाणे सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेवून अनुदान अदा करावे. 

८) ज्या तरतूदी वितरणासाठी प्रशासकीय मान्यता आदेशाची आवश्‍यकता आहे अझ्ञा तरतूदी 
वितरीत करताना भाग-१, उपविभाग-तीन, अनुक्रमांक-चार, नियम २७ (२) अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकाराप्रमाणे सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने आदेश निर्गमित झाल्यानंतर अनुदान वितरीत करावे. 

९) जिल्हा परिषदांसाठीचे वेतनेत्तर अनुदान त्यांचे अनुदान निर्धारण झाल्याशिवाय वितरीत करु 


नये. 


१०) नवीन खर्चाच्या अनुषंगाने नवीन बाब प्रस्तावाव्दारे तरतूद केलेल्या अनिवार्य खर्चाच्या निधी 
वितरणाबाबत वित्त विभाग व कार्यक्रम खर्चाच्या निधी वितरणाबाबत वित्त विभाग तसेच 
आवर्यकतेप्रमाणे नियोजन विभाग, सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग व आदिवासी विकास 
विभाग यांची मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. 

११) विविध शासकीय / प्रशासकीय संस्थांना तसेच अनुदानित संस्थांना सहायक अनुदाने मंजूर 
करण्यापूर्वी त्यांचेकडून पूर्वी वितरीत केलेल्या अनुदानाच्या खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे विभागाने 
प्राप्त करावीत. यापूर्वी दिलेल्या अनुदानाचा विनियोग पूर्ण झाल्याशिवाय पुढील अनुदान वितरीत 
करण्यात येऊ नये. कोषागार अधिकाऱ्यांनी, सहायक अनुदानामधून निधी आहरित करण्यासाठी सादर 
केलेल्या देयकासोबत संबंधित संस्थेचे लगतच्या मागील महिन्यातील बँक अकाऊंट Cede (Bank 
Account Statement) ची प्रत जोडलेली नसल्यास देयक पारित करु नये. 

92) शासनाद्दारे देण्यात येणारे वेतन अनुदान लाभार्थ्यांच्या बंक अकाऊंटमध्ये ECS ar 
प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत वेतन अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरीत्या व 
Offline पध्दतीने वितरीत करण्यात येऊ नये. 

१३) स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच महामंडळे यांना अनुदान वितरीत करण्यापूर्वी सदर 
संस्थांकडून राज्य शासनास येणे असणाऱ्या रकमांचा आढावा घेण्यात यावा व त्या रकमा वसूल करुनच 
उर्वरीत अनुदान वितरीत करण्यात यावे. तसेच शासनाव्दारे सदर संस्थांना वितरीत केलेल्या 
अनुदानाचा विनियोग व अखर्चित रक्‍कम कुठे ठेवळी आहे याबाबतची तपशीलवार माहिती एकत्रित 
करण्यात यावी. सदर अखर्चित निधी बँकेमध्ये ठेवलेला असल्यास त्याचे बँक अकाऊंट स्टेटमेंट (Bank 
Account Statement) शासनास सादर करावे. एखाद्या कार्यक्रमावरील खर्चासाठी उपलब्ध करुन 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प 
Sam कळल Pa) ज्य म्वत्यत ware प्रजात बत ae fae area 
अनुमतीशिवाय निधी वितरीत करु नये. 

१४) वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या कार्यक्रमाअंतर्गतची लाभार्थ्यांची देयके आहरित करतांना 
लाभार्थ्यांची यादी निश्चित करुन योग्य त्या तपशिलासह देयकासोबत जोडल्याशिवाय वैयक्तिक 
लाभार्थ्यांची अनुदाने आहरित करण्यात येऊ नयेत. वैयक्तिक लाभार्थ्यांचे कार्यक्रम आधार क्रमांकाशी 
संलग्न करण्यात यावे व अनुदानाचे प्रदान इलेक्ट्रॉनिक्स fraser सिस्टीमनेच (ECS) व्दारेच 
करण्यात यावे. तसेच, वैयक्तिक लाभाच्या योजना पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचविण्यासाठी करावयाच्या 
उपाययोजना यांसदर्भात वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक संकोर्ण-२०२२/प्र.क्र.२७/अर्थबळ, 
दिनांक ०८.०६.२०२२ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आली असल्याबाबत संबंधित 
विभागांनी खातरजमा करावी. 

१५) शिष्यवृत्ती / शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती, वैयक्तिक लाभार्थी तसेच सवलती पोटी दिलेले 
अनुदान इत्यादींची प्रदाने, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिअरन्स सिस्टीम (ECS) व्दारेच करण्यात यावे. 

१६) बांधकाम विषयक प्रस्तावासंदर्भात प्रशासकीय मान्यता / तांत्रिक मान्यता तसेच आवश्‍यक 
तेथे सचिव समितीची मान्यता प्राप्त करुन कामनिहाय निधी अर्थसंकल्पीत करणे आवश्‍यक आहे. नवीन 
कामांबाबत निधीच्या उपलब्धतेची खात्री केल्यांनतरच कामाची निविदा सूचना काढून कार्यारंभ आदेशा 
देण्यात येऊन काम सुरु करावे व आवश्यकतेप्रमाणे निधीचे वितरण करण्यात यावे. जुन्या कामांचा 
आढावा घेऊन ती प्राथम्याने पूर्ण करण्यात यावीत व हा निधी ठेव बांधकामाचे स्वरुपात सार्वजनिक 
बांधकाम विभागास प्रदान करु नये. 

१७) केंद्र पुरस्कृत योजनेसंदर्भात केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्याची खात्री संबंधित 
विभागाने वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेकडून करुन घ्यावी ( यासाठी व्यय / अर्थसंकल्प शाखेला 
नस्ती संदर्भीत करण्याची आवश्यकता नाही) व तद्नंतर सदर निधी प्राप्त झाला असल्यास तसेच राज्य 
शासनाचा समरुप हिस्सा प्रशासकीय विभागाने त्यांचे स्तरावर वितरीत करावा. यासाठी नस्ती पुन्हा 
वित्त विभागास सहमतीसाठी वेगळयाने संदर्भीत करण्याची आवश्‍यक नाही. तथापि, वितरीत मर्यादेत 
निधी पुरेसा उपलब्ध नसल्यास नस्ती वित्त विभागाच्या अर्थसंकल्प शाखेस निधी वितरणासाठी सादर 
करावी. मात्र, मागील वर्षामधील केंद्र शासनाचा निधी चालू वर्षी खर्च करावयाचा असल्यास त्यास 
आवश्यकतेप्रमाणे यथास्थिती नियोजन विभाग, आदिवासी विकास विभाग व सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभाग तसेच वित्त विभागाची सहमती घेणे अनिवार्य राहील. 

१८) “शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका", उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने त्यांच्या क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दि. १.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रसिध्द केली आहे. सदर शासन निर्णय व 
त्यासोबतच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे तसेच, सदर विभागाने तद्नंतर वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन 
निर्णय / परिपत्रक यामधील सूचनांनुसार खरेदी प्रक्रीया पूर्ण करुन पुरवठादार निश्चित झाल्यानंतर 
तसेच या मार्गदर्शक सूचनेतील अटींचे पालन करुन खरेदीची देयके कोषागारातून आहरित करण्यात 
यावीत. खरेदी विषयक धनादेश संबंधित पुरवठादाराच्या नावाने व इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिअरन्स 
सिस्टीमव्दारे (<05) अदा करण्यात यावेत. 

१९) अनेक वेळेला विभागांव्दारे संक्षिप्त देयकाव्दारे निधी खर्च करण्यात येतो. मात्र त्याचे 
तपशीलवार देयक सादर न केल्यामुळे लेखा आक्षेप येतात व अपहार संभवतात. तरी यापुढे विभागांनी 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प 
ज्या लेखाश्ीर्षाखाली जुनी तपशीलवार देयके प्रलंबित असतील ती सादर केल्याशिवाय त्या 
ळेखाशिर्षाखाळील निधी वित्त विभागाच्या सहमतीशिवाय आहरित करु नये. 

२०) विविध कारणांमुळे अखर्चित राहिलेला निधी विभागांनी त्यांच्या अधिनस्त महामंडळाकडे 
हस्तांतरीत करुन तांत्रिकदृष्टया खर्च झाल्याचे दाखविले जाते, ही एक प्रकारची अनियमितता आहे, 
याची विभागांनी नोंद घ्यावी. तसेच त्यांच्या अधिनस्त असलेला यापूर्वीचा अखर्चित निधी (स्वीय प्रपंजी 
खात्यातील / महामंडळाच्या खात्यातील वा इतर प्रकारे खर्च दर्शवून बाहेर ठेवण्यात आलेल) संपूर्णत: 
खर्च झाल्याशिवाय तरतुदी आहरीत वा वितरीत करु नयेत. याठिकाणी असेही निदर्शनास आणण्यात 
येते की, स्वीय प्रपंजी लेख्याखाली विभागांकडे ara मोठया प्रमाणावर निधी अखर्चित असल्याचे 
दिसून येते. सदर निधीचा ताळमेळ घालून व लेखा परिक्षण करुन निधी विहीत मुदतीत खर्च न झाल्यास 
तो शासनाच्या तिजोरीत परत करण्यात यावा. सदर अखर्चित निधी बँकेमध्ये ठेवलेला असल्यास त्याचे 
बँक अकाऊंट (Bank Account Statement) शासनास सादर करावे. 

२१) थकित देयकांच्या प्रदानासाठी खर्च करण्यात येणाऱ्या प्रकरणी खरेदी केलेले साहित्य 
प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्याचे व त्याचे लेखे सुयोग्यरित्या ठेवल्याची खात्री पटल्याशिवाय तो निधी आहरित 
करण्यात येऊ नये. 

२२) उपरोक्‍त अटी व शर्ती बरोबरच खर्च करताना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय 
नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी / शर्तीचे पालन करणे आवश्‍यक 
राहील. 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका नियम १७ व नियम १४२, तसेच वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधीळ उपविभाग-एक नियम क्र. १४९ आणि वित्त विभागाचे शासन 
परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३, दिनांक ०८ डिसेंबर, 
२०२३, दिनांक ०५ फेब्रुवारी, २०२४ व दिनांक ०४ मार्च, २०२४, अनुक्रमांक ३ करिता वित्त विभागाचा 
अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४६९/व्यय-५, दिनांक २८ मार्च, २०२४, अनुक्रमांक ४ करिता वित्त विभागाचा 
अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४७७/व्यय-५, दिनांक २८ मार्च, २०२४, अनुक्रमांक ५ करिता वित्त विभागाचा 
अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४७६/व्यय-५, दिनांक २८ मार्च, २०२४, अनुक्रमांक ६ करिता वित्त विभागाचा 
अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४६८/व्यय-५, दिनांक २८ मार्च, २०२४ व अनुक्रमांक ७ करिता वित्त विभागाचा 
अनौपचारिक संदर्भ क्र. २१९/व्यय-५, दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०२४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

De सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३३०१६५४२९३७२१ असा आहे. हा BST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GOVIND BALU KAMBLE 
Date: 2024.03.30 18:49:07 +05'30' 


(गोविंद कांबळे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि-४९२३/(५०/२३)/अर्थसंकल्प 


A 
A 
. प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/ 2, मुंबई / नागपूर 

. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/ २, मुंबई / नागपूर 

. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. स्थानिक निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 

. सहसचिव / उपसचिव (विद्यार्थी विकास / झाळा व्यवस्थापन / शिक्षक शिक्षकेतर / प्रशासन / 


मा 
मा 
मा 
मा 
मा 
मा 
मा 
मा 


न्न 


. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, मुंबई 

. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

. विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य 

. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव 

. मंत्री (शालेय शिक्षण / क्रीडा) यांचे स्वीय सहायक 

. राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण / क्रीडा) यांचे स्वीय सहायक 


न्न 


न्न 


न्न 


न्न 


न्न 


न्न 


न्न 


न्न 


न्न 


समन्वय / अर्थसंकल्प / क्रीडा) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


, शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य. / प्राथमिक / प्रौढ व अल्पसंख्यांक / SCERT / 


महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


. अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. सर्व क्रीडा उपसंचालक 

. सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी 

. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 

. सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक / प्रौढ) 

. सर्व अधिक्षक, वेतन पथक (प्राथमिक / माध्यमिक) 

. वित्त विभाग (व्यय-५ / व्यय-९ / व्यय-१४ / अर्थसंकल्प - ८) मंत्रालय, मुंबई 
. सर्व कार्यासने, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. निवड नस्ती, कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


